Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक २४ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र 

संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 

भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार ब 

व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 

भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कली - भू.सं. - कावि- १३२ - २०२२. – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं. - कावि- ३६-२०२२ , दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
अ.- एक -१ ( १५६३ ) . 

( १ ) 


१-५ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनूसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन कलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनूसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

“ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - ०३ - ४७- २०२१-२२ , 

मौजे डोल्हारी , ता . दारव्हा , जि . यवतमाळ . 

अ.क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 

9 

६२ 

१०० 

२ 

६३ 

२३४ 

एकूण क्षेत्र 

३३४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव 

टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्पाचे धरण रेषेकरीता व बुडीत क्षेत्राकरीता . 

सामाजिक मिळणारे लाभ 

: 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होईल . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५ - प्र.क्र . ३ अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

: 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: — 

निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

: — निरंक 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

3 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३४ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक राजस्व - ३ - भू.सं. २ - कावि- ४ ९४-२०२२ – 

} 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ' असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक -३१५ , दिनांक २४-०३-२०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनूसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन कलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनूसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

66 

आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२१-२०२२ , गांव ईसापुर , तालुका दिग्रस , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अ.क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 

१ 

६२ 

०५५ 

६१ 

० ५६ 

६० 

० ०६ 

६७ 

० ४५ 

७१ पै 

०६१ 

७० 

पै 

० २१ 

० १७ 

००२ 

० १० 

० २७ 

०१८ 

O 

० ०३ 

३६४ 


२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 


७० 


पै 


६ ९ 

६ ९ पै 


पै 


८३ 


८३ पै 

पै 


८२ 

८१ 


एकूण क्षेत्र 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव 

दिग्रस पुसद रा.मा. क्र . २५७ व दिग्रस आर्णी रा.मा.क्र . २७३ जोडणारा दिग्रस वळण रस्ता बांधकाम . 
दिग्रस वळण रस्ता बांधकाम सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 

पायाभूत सोई - दळणवळण मार्गाची निर्मीती होवून वस्तु , व्यक्तीची वेगवान वाहतूक शक्य होवून 
आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 

अनुसूची - तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 

यवतमाळ : 

अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 

दिनांक २६ मे २०२२ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३५ . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) नगर भूमापन नियम पुस्तीका . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९३- प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक- एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ 
स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . -गांवठाण - परिपत्रक - का.वि . 
६०७ - प्र.क्र . ०१ - २०२२ , पुणे , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

( ५ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , बुलढाणा यांचेकडील पत्र क्र . - न.भू.- परि प्रस्ताव - मौजा शेंबा बु . , - कावि- १३१-२०२२ , अमरावती , 
दिनांक ०७-०४-२०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न.भू. - गांवठाण - अधिसूचना - परि.प्र . क्र . ०४-४७८५-२०२२. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख 
( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक- एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे , दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये पारंपारिक पध्दतीने नगर 
भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे प्राधिकार उपसंचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना वाचा क्र . ( ४ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , बुलढाणा यांचेकडील वाचा क्रमांक ( ५ ) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , नांदुरा यांचे 
अधिनस्त परिरक्षण भूमापक मध्ये शेंबा बु . , ता . नांदुरा , जि . बुलढाणा हे गांव नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन 
परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 


30 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

५ 

परिशिष्ट - अ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , मंत्रालय मुंबई यांचेकडील निर्णय क्र . न.भू.मा. - २० ९४- प्र . क्र . १४२ - ल -१ , दिनांक ३०-०५-१९९ ५ अन्वये 
महानगरपालिका / नगर पालिका विस्तारीत क्षेत्राअंतर्गत नगर भूमापन पूर्ण झालेल्या गावाची माहिती दर्शविणारा तक्ता मौजा- शेंबा बु . , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 

अ.क्र . 

तपशील 
( २ ) 

तपशीलाचे अनुषंगिक माहिती 
( ३ ) 

( १ ) 

१ 

का . क . १२२ अन्वये अधिसूचना क्रमांक व दिनांक 

मा . जिल्हाधिकारी , बुलढाणा यांचेकडील CTS - ५७७० / १३४८७१ / ७० 
ALI- दिनांक १ ९ - ०१-१९ ८० आणि CTS -५७८० / ६२८३ / १६६६१ / LI , 
दिनांक २५-०३-१९ ८० 

२ 

गावाची लोकसंख्या 

२००० चे वर 

३ 

मोजणी पूर्वीच्या जाहीर नोटिसीचा क्रमांक व दिनांक का . क . सीटीएस हुकुम नंबर ७६७०/२२४२८ सी . , दि . २०-०३-१९९ ८ 
१२६ अन्वये ( फार्म - ए ) 

दुर्बिण काम सुरु केल्याची तारीख 

२३-०१-१९९ ३ 

५ 

दुर्बिण काम पूर्ण केल्याची तारीख 

०५-०२-१९९ ३ 

एकूण दुर्बिण स्थळे , दगड , खुंटया 

७० 

सविस्तर मोजणी 

सुरु तारीख 

०४-०३-१९९ ३ 

सविस्तर मोजणी पूर्ण तारीख 

३१-०५-१९९ ३ 

सविस्तर मोजणी मध्ये मोजलेल्या एकुण मिळकती 

८२३ 

चौकशी काम सुरु करण्याच्या पूर्वी जाहीर केलेल्या नोटिस 
क्रमांक व दिनांक 

क्र . / गा.यो. / चौ.का. / मौजा शेंबा बु . , / १ ९९ ८ , दिनांक १०-०३-१९९ ८ 

चौकशी अधिका - यांचे नाव व त्यांनी चौकशी केलेल्या एकुण 
मिळकती 

श्री . टी . एस . मेंढे , उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , एकूण ८२३ मिळकती 

· 

चौकशी नंतर गांवच्या एकूण मिळकती 

११ ९ ८ 

एकूण सरकारी मिळकती 

१४७ 

सरकारी जागेवर 

आढळून आलेल्या एकूण अतिक्रमणांची 

निरंक / काही नाही 

संख्या 

म.न.पा. जागेवरील आढळून आलेल्या अतिक्रमणांची संख्या 

निरंक / काही नाही 

निरंक / काही नाही 

सरकारी व महानगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमणाबाबत 
जरुर त्या महसूल अधिका - यांकडे तहसीलदार माहिती 
पाठविल्याची तारीख 

बिगर परवाना बिनशेती कडे उपयोगात असल्याचे आढळून 
आलेल्या मिळकती 

निरंक / काही नाही 

बिगर परवाना बिनशेती प्रकरणे तयार करुन पुढील कार्यवाही- निरंक / काही नाही 
साठी महसूल अधिका - यांकडे सादर केल्याची तारीख 

सत्ता प्रकार 

क 

ड 

फ ग 

शेती 

एकूण अ ब 
मिळकती 

८२३ ४४४ ९ ४ ९ ४ 

O 

२५ 

एकूण मिळकती 

८२३ 

सनद पत्रिका लिहीण्याचे काम सुरु केल्याची पूर्ण दिनांक 
मिळकत पत्रिका लिहीण्याचे काम सुरु व पूर्ण दिनांक 

दिनांक १२-०२-२००० ते ३०-०४-२००० 
दिनांक २-०५-२००० ते ३१-०५-२००० 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

अ.- एक -२ ( १५६३ ) . 


प 


ह 

१४७ १ ९ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - अ - चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

२३ 

दुर्बीण मोजणी कामाचा खर्च 

२७,००० / 

२४ 

सविस्तर मोजणी कामाचा खर्च 

२४,००० / 

२५ 

चौकशी कामाचा खर्च 

४०,००० / 

२६ 

अनुसरण कामाचा खर्च 

२४,००० / 

२७ 

३२,७७५ +३००० +४१२ +११५०० = ४७६८७ / 

२८.५ % रजेचा प्रकार + निवृत्ती वेतन + १० % तपासणी + 
नकाशा छपाई 

२८ 

एकूण खर्च 

१,६२,६८७ / 

२ ९ 

चौकशी काम सुरु दिनांक 

२८-०७-१९९ ८ 

३० 

चौकशी काम पूर्ण दिनांक 

१ ९ - ०८-१९९ ८ 

३१ 

सनद फी वसुलीस पात्र रक्कम 

१,४७,२२५ / 

३२ 

घटक दर प्रस्तावाचा मंजूर झाल्याचा आदेश क्रमांक 
व दिनांक 

मा . उपसंचालक , भुमी अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती क्रमांक 
न.भु. घटकदर आदेश - मौजा शेंबा बु . , कावि- ४०४-२०२१ अमरावती 
दिनांक ०२-०७-२०२१ अन्वये मंजूर घटक दर १५ / -रु . प्रमाणे 

३३ 

प्रत्यक्ष डिमांड आकारणी केलेली रक्कम 

१,६६,३२० 

३४ 

सरकारी मिळकतीवर आकारणी 

१ ९ , ०१५ / - रुपये 
१,४७,२२५ / 

३५ 

एकुण झालेला खर्च ( सनद फि वसुलीस पात्र ) 

बु . , 

या कार्यालयाकडील क्र.- न . भू . - गांवठाणा- मौ . शेंबा बु . , अधिसूचना - परि - प्र- नों.क्र . ०४-२०२२ , अमरावती , दिनांक २६-०५-२०२२ मौजा शेंबा 
परिरक्षण भूमापक , नांदुरा , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा कडील मिळकतीचा तपशिल 

अ.क्र . जिल्हा तालुका 

कार्यालयाचे नांव सजाचे नाव 

पुनर्रचनेपूर्विची परिरक्षणास नव्याने सजाचे नांव 
घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

स्थिती 
गावे मिळकती गावे मिळकती 

गावे 

( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

१ 

बुलडाणा नांदुरा उप अधीक्षक , भूमी 

अलमपूर 

६२२ शेंबा बु . , ८२३ 

अलमपुर 

अभिलेख , नांदुरा 

२ 

निमगाव १३२६ 

निमगांव 

3 

परिरक्षण 

वडनेर 

१३ ९ ७ 

परिरक्षण 

वडनेर 

भूमापक , 

भोलाजी 

भूमापक , 

भोलाजी 

४ 

नांदुरा 

चांदुर ९ १ ९ 

नांदुरा 

चांदुर 

बिस्वा 

बिस्वा 

५ 

दिघी 

६३० 

दिघी 

६ 

टाकरखेड ७१३ 

टाकरखेड 

७ 

शेंबा बु . , 

एकूण 

बेरीज . 

१ गांव ८२३ 

एकूण ७ गांवे 

एकूण ६ ५६०७ 
गांवे 

अमरावती : 
दिनांक २६ मे २०२२ . 

विलास शिरोळकर , 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 
अमरावती प्रदेश , अमरावती . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


मिळकती 

६२२ 

१३२६ 

१३ ९ ७ 

९ १ ९ 

६३० 

७१३ 

८२३ 

६४३० 


